वाचा:- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 


राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा 
प्रकल्पास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-नगरो-२०१८/प्र.क्र.२७१/नवि-३३ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: - २९ ऑगस्ट, २०१८ 


१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१८/प्र.क्र.१४२/नवि-३३, 


दिनांक २८ मार्च, २०१८. 


२. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे यांचे तांत्रिक तंजूरीचे आदेश क्र. जा.क्र. 


मु.अ.(पुणे)/तांशा२/राजगुरुनगर पा.पु./११३२, दिनांक २५ जून, २०१८ 


३. मुख्याधिकारी, राजगुरुनगर नगरपरिषद यांचे पत्र क्र.जावक क्र:८१५/२०१८, 


दिनांक २७ जून, २०१८ 


झासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाअंतर्गत सादर करण्यात आलेल्या राजगुरुनगर 
नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक २८ मार्च, २०१८ च्या शासन 


निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 


०२. आता सदर प्रकल्पास सुधारीत मान्यता देणेबाबत संदर्भाधीन क्र.३ येथील पत्रान्वये शासनाकडे 
विनंती करण्यात आली होती. सदर सुधारीत अंदाज पत्रकास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण, पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र.२ येथील आदेशाद्वारे दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेस अनुसरुन खालील 
विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. या 
प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे सुधारीत विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 


Sr. No. Name of sub works Amount (In Rs.) 
1 Repairing of Existing Work 1,43,08,096 
2 Pure Water Gravity main 6,69,16,580 
3 RCC ESR of capacity 10.60 lac litters near at Market Yard 99,33,022 
4 RCC ESR of capacity 5.10 lac litters near at Telco Colony 58,01,010 
5 RCC ESR of capacity 5.50 lac litters near at Ganesh Vaibhav 56,27,100 
Gr] Distribution System 7,28,00,090 
z Automation Work for Rajgunagar Water Supply Scheme 42,22,264 
Total Net Cost (Rs) 17,96,08,162 
Say Rs. 17.96 Cr 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी कार्यादेश दिनांका 
पासून १८ महिने 


पृष्ठरपैकी१ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०१८/प्र.क्र.२७१/नवि-३>३ 


०३. राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाचा सुधारीत वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे 
राहील:- 


, राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य 
अ. | नगरपरिषदेचे | योजनेची मंजूर अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प । संस्थेचा सहभाग (प्रकल्प 
i: int pena अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल संस्थेचा सहभाग (प्रकल 
री नाव किंमत किंमतीच्या किंमतीच्या 

किंमतीच्या ९०%) किंमतीच्या १०%) 
१ २ 2 6 4 
«| TR रु. १७.९६ रु.१६.१६ रु. १.८० 
नगरपरिषद कोटी कोटी कोटी 


०४. याव्यतिरिक्त उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक २८ मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयातील 
परिच्छेद क्र. 3 मधील सर्व अटी व शर्ती कायम राहतील. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८२९११४५४८२२२५ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


p a n d U fa al DN: c=IN, o=Government it Of Maharasht ban 
elo| it Depart t, postalCode=400032, 
ahi 
bt 2.5.4.20=300d785e12fdc1 9db0612f1 ffdf83e54efe7da2b1bc63 
ot | a a h a V d18df8e09b3 5, cn=Pandurang Jotiba Jadha 
Date: 2018.08.29 11:50:27 +05'30' 


(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्त, पुणे. 
११. जिल्हाधिकारी, पुणे. 
१२. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, पुणे. 
१३. मुख्याधिकारी, राजगुरुनगर नगरपरिषद, जि. पुणे 
१४. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठरपैकी२ 


